महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
कर्मचाऱ्यांच्या माहे एप्रिल, २०२२ च्या 
वेतनासाठी रु.३००.०० कोटी इतका निधी 
वितरित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-११२१/प्र.क्र.३०३/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मे, २०२२. 


संदर्भ :- 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राप/ळलेखा/अंववि/८२८, दि.२०.०४.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे माहे एप्रिल २०२२ चे वेतन अदा 
करण्यासाठी सुमारे रु.३००.०० कोटी इतक्या निधीची आवश्‍यकता असल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी रू.३००.०० कोटी इतका निधी वितरित 
करण्याबाबत उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. 


२.  लेखाशीर्ष २०४१ ००१८- ३३, अर्थसहाय्य लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात 
रू.१४५०.०० कोटी इतकी तरतूदी मंजूर केली आहे. वित्त विभागाने रु.३००.०० कोटी इतका निधी 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे एप्रिळ, २०२२ च्या वेतनासाठी वितरित 
करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार रू.३००.०० कोटी इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे एप्रिल, २०२२ च्या वेतनासाठी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे एप्रिल, २०२२ च्या वेतनासाठी 
सन २०२२-२३ मध्ये शासनाने विविध सवलत मुल्यांपोटी गृह (परिवहन) विभागाच्या २०४१ ००१८- ३३, 
अर्थसहाय्य ळेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या रू.१४५०.०० कोटी 
तरतूदींमधून रू.३००.०० कोटी (अक्षरी रूपये तिनशे कोटी फक्त) एवढी रक्‍कम रोखीने प्रदान करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-११२१/प्र.क्र.३०३/परि-१ 


२. सदर रू.३००.०० कोटी हा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा आणि सदर खर्च “मागणी क्रमांक बी-३, लेखाशिर्ष २०४१, वाहनांवरील 
कर (००) ००१, संचालन FT WIR (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१) (०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्त, 
(दत्तमत्त) (अनिवार्य) (२०४१ ००१८) ३३, अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित 
करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१८३/२०२२/व्यय-८, 
दि.२६.०४.२०२२ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५०९१७१९२९०८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=HOME DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=856b31c793b12e4f22cb247c5cff7f3358867f2482aa2234f6 131 bf8940 
dbdze, 

Pp KA L E serialNumber=f4163205e7b4960cc7ca61973d6deb06502b2e8fc47a41 1babct 
42a0e99cf34b, cn=DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 2022.05.09 17:20:29 +05'30' 


अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग 
प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 
मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 
१०) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 
१२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
१४) वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
) 
) 
) 


CO 2. ED eS Oe टे 


aon 


१५) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१६) महाळेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 
१७) निवडनस्ती (परि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


